महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : प्रतिनि-२०१८/(प्र.क्र.९/२०१८)/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २०.११.२०१८ 


आदेडा 


संदर्भ :- शासन sear समक्रमांक दि.०१.०१.२०१८ व दि.१४.०२.२०१८ 


श्री. श.व.दळवी, कक्ष अधिकारी, ग्राम विकास विभाग हे उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण 
जीवनोन्नती अभियान येथे प्रतिनियुक्तीने कार्यरत होते. श्री.दळवी यांना संदर्भाधिन शासन 
आदेशान्वये अवर सचिव पदावर तदर्थ स्वरुपात प्रतिनियुक्‍तीच्या कार्यालयात प्रपत्र बढती (पदोन्नती) 
देण्यात आली होती. 


२. आता या आदेशान्वये श्री. श.व.दळवी यांच्या सेवा प्रत्यावर्तीत करण्यात येत आहेत. 
श्री. श.व.दळवी, अवर सचिव यांची प्रतिनियुक्‍तीवरुन प्रत्यावर्तनानंतरची पदस्थापना आदिवासी 
विकास विभागात अवर सचिव या पदावर करण्यात येत आहे. या आदेशानुसार श्री. ह.व.दळवी, अवर 
सचिव यांनी आदिवासी विकास विभागात तत्काळ हजर व्हावे. 

3. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८११२०१७४०३३०१०७ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally si 


by Imtiyaz Mushtaque K 


. 
| aa t | a Z DN: c=IN, vernment Of Maharasht General Administrat 
De postalCode=400032, st=Maharasht 
5 11589caceff9bObb07e3c6556e724501d0c5ea5c63b3146314 
451 700. 
77a529748c5e7¢1ba7a66e8 1c654ba3c492fda5b29e076 
ushtaque KazZi sae on: 
Date: 2018.11.20 17:46:52 +05'30 
(इ.मु.काझी) 
सह सचिव » महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
) मा.मुख्यमंत्र्यांचे अ.मु.स. 
3) अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई 
) अ.मु.स./प्रधान सचिव/ सचिव, ग्रामविकास विभाग / आदिवासी विकास विभाग 
) सह/उप सचिव (आस्थापन) , ग्रामविकास विभाग / आदिवासी विकास विभाग 
) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, सिडको भवन 
(दक्षिण कक्ष), सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई 
७) श्री.श.व.दळवी, अवर सचिव 
८) निवड नस्ती कार्या१४. 


